महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब 
(राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना , 
बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी 
करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ -१ ची 


पुनर्रचना करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक:मविसे-१०२२/प्र.क्र.४१/२०२२/आस्था-३अ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१ 


तारीख: २५ मार्च,२०२२. 


१) मा.सर्वोच्व न्यायाळयाने रिट पिटीठान (सिव्हील)क्र.८२/२०११ मध्ये दिनांक 39.90.2093 


रोजी दिलेला निर्णय. 


टे 


पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ . 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 


3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दिनांक 


२३१.१.२०१४. 


४) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक:मविसे-१०१४/प्र.क्र.४६/२०१४/आस्था-३, 


दिनांक ३० जून,२०२०. 


५) शासन निर्णय, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक:मविसे-१०२१/प्र.क्र.५४६/२०२१/आस्था-३अ, 


दिनांक १२ ऑगस्ट,२०२१. 
प्रस्तावना : 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने संदर्भाधीन क्र.१ नुसार दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी राज्य 


शासनाने संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये घेतलेल्या निर्णयानुसार ग्राम विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील 


महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना, बदली 


याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ (१) ची पुनर्रचना संदर्भ क्र.४ व 
५ येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित 


करून नागरी सेवा मंडळ(१) ची पुनर्रचना करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


ग्रामविकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास Brora करण्यासाठी 
संदर्भ क्र.४ व ५ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करून खालीलप्रमाणे नागरी सेवा मंडळ (१ ची 


पुनर्रचना करण्यात येत आहे : 

ie अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (ग्रामविकास विभाग) अध्यक्ष 
2 | उप सचिव (आस्थापना-१), ग्रामविकास विभाग. सदस्य 
3 ।सह/ उप सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग. सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.४१/२०२२/आस्था-३अ,दिनांक २५ मार्च,२०२२. 


उक्त प्रमाणे नागरी सेवा मंडळ (१) सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अस्तित्वात येणार 
असून: 

१) महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) पदांवर पदोन्नतीने / सरळसेवेने 
नियुक्तीसाठी शासन तरतूदींनुसार विभागीय संवर्ग वाटप अंतिम केल्यावर त्या यादीतील 
अधिकार्‍यांच्या पदस्थापनेचा प्रस्ताव नागरी सेवा मंडळासमोर शिफारशींसाठी ठेवावा. 

२) बदल्यांबाबत शिफारशींसाठी प्रस्ताव, नागरी सेवा मंडळासमोर ठेवताना, महाराष्ट्र 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम , २००५ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाहीबाबत 
वस्तुस्थिती तसेच प्रस्तावित बदल्यांबाबतची पार्श्वभूमी/वस्तुस्थिती, नागरी सेवा मंडळाच्या निदर्शनास 
आणणे आव्यक राहील. 

३) पदस्थापनेसाठीच्या प्रस्तावावर, नागरी सेवा मंडळाकडून शिफारस झाल्यावर, 
शिफारशीनुसार प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्यास मान्यतेसाठी सादर करावा. त्यावर अंतिम निर्णय सक्षम 
प्राधिकाऱ्याकडून घेण्यात येईल. 

४) बदलीसाठीच्या प्रस्तावावर, नागरी सेवा मंडळाकडून शिफारस झाल्यावर प्रस्ताव शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियमातील तरतूदींनुसार उचित सक्षम प्राधिकाऱ्यास 
मान्यतेसाठी सादर करावा. त्यावर अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकाऱ्याकडून घेण्यात येईल. 

५) बदल्यांसंबंधीच्या प्रस्तावावर, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन 
अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींनुसार कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२५१६०३०४८३२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 


RAJARAM 
PAWAR 


(संजय पवार) 


Digitally signed by SANJAY RAJARAM PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9300c64809bdf96f4ab55761f66aelea 
e5d7703062b0e368c4366203d8b9acF, 
pseudonym=6C6A617E06F 1CEEBBSDED3DCD 
864C5C838455063, 
serialNumber=65AFD54F6450AB9DA3327C36 
1BFC1F5F92E629B78ED9A49381D3C9751F712 
54A, cn=SANJAY RAJARAM PAWAR 

Date: 2022.03.28 11:27:45 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव , राजभवन , मलबार हिल , मुंबई . 


१ 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
४ 


. मा. मंत्री आणि मा. राज्यमंत्री ( सर्व) यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक 


५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान भवन , मुंबई 


६. मा.सर्व संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-१०२२/प्र.क्र.४१/२०२२/आस्था-३अ,दिनांक २५ मार्च,२०२२. 


७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

८. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ), मुंबई / नागपूर 
qo, विभागीय आयुक्त (सर्व ) 

११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) , 

१२. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-३/वित्तीय सुधारणा/सेवा-९/व्यय-१५)मंत्रालय , मुंबई 

१३. सामान्य प्रशासन विभाग ( कार्या -१० / कार्या -१२ / कार्या -१६ ब) , मंत्रालय , मुंबई 
१४. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१५. ग्रामविकास विभागातील सर्व कार्यासने 

१६. निवड नस्ती ( कार्यासन आस्था -३ अ) . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


